ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांना प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.६३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ ऑक्टोबर, २०२०. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/५९४,५९५,५९६ व ५९७, दि.१८/०२/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांना प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोत्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा नियोजन 
समिती, ठाणे यांनी सदर रस्ते SoA करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
नियोजन समिती, ठाणे यांची मंजुरी विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
नियोजन समिती, ठाणे यांचा ठराव विचारात घेऊन ठाणे जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक 4 एकूण । नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी.) 

i BO उशिद पळसोली ग्रामीण । (०/००ते ३/८००) १०.०० प्रमुख 
आदिवासीपाडा काकडपाडा ते | arly ३.८०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
गेरसे रस्ता. इतर जिल्हा | (0/o0d &/200) मार्ग-९३ 

मार्ग १९३ ।६.२०० कि.मी. 

२. | are गेरसे वेहणे छोई) अंबर्ज | इतर जिल्हा | (०/००ते १७/००) १७.०० प्रमुख 
हाळ HRs! ला जोडणारा | मार्ग १५५ १७.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. मार्ग-९४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.६३/नियोजन-२ 


बेहरे वाळकस खडवली प्रजिमा। ग्रामीण  । (०/००ते ४/७०० ११.३०० प्रमुख 
७०ते राये निंबवली वासुंद्री कोंढेरी | मार्ग १३ ।४.७००कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
सांगोडे रस्ता . ग्रामीण  । (०/००ते ४/३००) मार्ग-९५ 
मार्ग ३८ |। 8.300 कि.मी. 
ग्रामीण । (०/००ते 2/300) 
मार्ग ४० । 2.300 कि.मी. 


रा.म.मा. २२२ कांबे Haare | ग्रामीण (०/०० ते २/४०० | ११.९०० प्रमुख 
मोहोली मानिवली घोटसई प्रजिमा | मार्ग ९३ २.४०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 


४९टिटवाळा रस्ता . मार्ग-९६ 
ग्रामीण (०/०० ते ०/५००) 


मार्ग ५० ०.५०० कि.मी. 


ग्रामीण (०/०० ते १/२००) 
मार्ग ५१ १.२०० कि.मी. 


ग्रामीण (०/०० ते २/३००) 
मार्ग ४८ २.३०० कि.मी. 


ग्रामीण (०/०० ते ५/५००) 
मार्ग ४६ ५.५०० कि.मी. 


एकूण ५०.२०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील ठाणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५०.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (८१३.९४०-- 40.200) 
म्हणजेच ८६४.१४ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३.२०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (३८९.६७०-२३.२००) म्हणजेच ३६६.४७ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २७.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२४९२.०२४-२७.००) म्हणजेच 
२४६५.०२४ कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२०१००७१५३२४४०६१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Vinayakrao 
Patil 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.६३/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, ठाणे. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


